नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्‍यातील 
वेलसाखरा - उदासा - विरली - पिपळा ते 
प्रमुख जिल्हा मार्ग-११३ रस्ता या रस्त्याची 


प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 


करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१७०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १२ डिसेंबर, २०१८ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र 
क्र. का-प्रा/९८४७ दि. २६/१०/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


दर्जोन्नती 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये नागपूर 
जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्‍यातील वेलसाखरा - उदासा - विरली - पिपळा ते प्रमुख जिल्हा मार्ग -११३ रस्ता या 
रस्त्याची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा 
परिषद,नागपूर ने सदर रस्ता दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, नागपूर यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, नागपूर यांचा ठराव विचारात घेऊन नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्‍यातील खालील रस्ता 


दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 
समाविष्ठ साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत | दर्जोन्नती 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा व करावयाची । नंतरचा 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी | क्रमांक 
(कि.मी.) 

हि , वेलसाखरा - उदासा - विरली - पिपळा ते | इतर जिल्हा | (0/00 ते 93/00) १३.०० । प्रमुख 

प्रमुख जिल्हा मार्ग-११३ रस्ता. मार्ग १३.०० कि.मी. कि.मी. । जिल्हा 
२४८ मार्ग-१३४ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नागपूर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १३.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२९३२.७८० + १३.००) म्हणजेच 
२९४५.७८० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १३.०० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी (१९७२.४१० - १३.००) म्हणजेच १९५९.४१० कि. मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१७०/नियोजन-२ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१२१५२०४३८२१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swaroop Tukaram Raipure 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 


S W a I O (0 p Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2923930fb1a491b85ab7752c1 dc4f2e3b8db33e2 

a8a322ed2dcfb496a3a97175, 
serialNumber=427875b948dcfc3f94a33993f9f923cb42f66 


T Uu ka fa mM R a | p Uu [| e fb0e5e2c213e8a1741 14e57cc46, cn=Swaroop Tukaram 


Raipure 
Date: 2018.12.12 15:24:24 +05'30' 


(स्वरूप रायपुरे) 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, नागपूर. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, नागपूर. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नागपूर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


2S ७& <£2 


पृष्ठ २ पैकी २ 


